Reg . No. NP CITY/ 236/ 2015 - 17 


SSES 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ३६ ] शुक्रवार , जून २ , २०१७/ ज्येष्ठ १२ , शके १९३९ [ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११७ . 


निगम सचिव , महानगरपालिका , यांजकडून 


क्रमांक ३६८ - ए - २०१७. 


महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम २०१२ व इतर तरतुदीनुसार खालील व्यक्तींची नागपूर 
महानगरपालिकेत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यांत आलेली आहे . आणि या नेमणूक करण्यांत आलेल्या सदस्यांकरिता दिनांक १ जून 
२०१७ ही तारीख आपआपल्या पदी स्थानापन्न होण्याकरिता निश्चित करीत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . महानगरपालिका नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींचे नाव 

( २) 
श्री . अग्रवाल सुनील जीवराज 
श्री . पोकुलवार गणेश ( मुन्ना ) रामन्ना 


com 
- 


श्री . वानखेडे किशोर रामकृष्ण 


श्री . गांधी निशांत गिरीश 


नागपूर : 
दिनांक २ जून २०१७. 


हरीश नवलकिशोर दुबे , 

निगम सचिव , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर. 


ना - एक - १ - अ (१३७९ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI,PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR- 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTINGSTATIONERY AND PUBLICATION, 
21- A, NETAJI SUBHASH ROAD,CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 . 


